गरीब व गरजू व्यक्तिना स्वस्त दरात “शिवभोजन” 
उपलब्ध करुन देण्याकरीता अनुदान उपलब्ध 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४ (अर्थ/२०१९-२०/प्र.क्र. १५९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०७ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४ (अ्थी/२०१९-२०/प्र.क्र. १५९ 
दिनांक २३ जानेवारी, २०२० 


शुध्दीपत्रक 


उपरोक्त वाचा मधील शासन निर्णयातील अ.क्र.४ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत 


आहे. 


४. सहपत्र-अ मध्ये दर्शविल्यानुसार रक्‍कम कोषागारातून आहरीत करण्याकरीता 


जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी (जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांचे 


कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी) यांना आणि मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी 


अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून अनुदान आहरीत करण्याकरीता नियंत्रक 


शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा यांचे कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी यांना 


प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


या ऐवजी 


४. सहपत्र-अ मध्ये दर्शविल्यानुसार रक्‍कम कोषागारातून आहरीत करण्याकरीता 


जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी (जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांचे 


कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी) यांना आणि मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी 


अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून अनुदान आहरीत करण्याकरीता नियंत्रक 


शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा यांचे अधिनस्त परिमंडळ कार्यालयनिहाय आहरण व 


संवितरण अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विसठउस/शिभोथा/का-४ (अर्थ/२०१९-२०/प्र.क्र. १५९ 


सदर झासन शुध्दीपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in 


या 


संकेतस्थळावरउपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००२१०११३९२०७७०६ असा 


आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Satish Shridhar 


Digital 
DN: c=! 


b7Sbab952ca0621, 


lly signed by Satish Sh 
IN, o=Government o 


ridhar Supe 
/ Maharashtra, ou=Food and Civil 


Supply, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f7773ccec10687b 1 6ba0f2d3f7f9e6f87fe68f9b 1b2cb5b73 


Supe याया 
(सतिश सुपे) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

३. मा.मंत्री, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा.मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 


मा.मंत्री, पणन यांचे खाजगी सचिव. 
मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव. 


७. मा. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 
८. मा.राज्यमंत्री, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 
९. मा.सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


१०, 
११, 
१२. 
१३. 
१४. 


१५ 


es 


१६. 
१७. 


॥14 


१९. 


२०. 


२१ 
२२ 
२३ 
Ww 
२५ 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

अपर मुख्य सचिव, कृषि व प.दु.म.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखाकार, महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर. 

.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेशन लि., 
कनमूर हाऊस,नरसीनाथा स्ट्रीट, मुंबई- ४०० ००९, 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, 
आदिवासी विकास भवन, २ रा माळा, राम गणेड गडकरी चौक, जुना आग्रा रोड,नाशिक- 
सर्व विभागीय आयुक्त. 

. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा,मुंबई, 

.सर्व जिल्हाधिकारी, 

Ud उपआयुक्त (पुरवठा), 

.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 


2, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विसठस/शिभोथा/का-४ (अर्थ/२०१९-२०/प्र.क्र. १५९ 


२६. सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी, 

२७. उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 

२८.सहसचिव/सर्व उप सचिव/अवर सचिव/सर्व अधिकारी,अ.ना.पु.वग्रा.सं.विभाग, मंत्रालय विस्तार, 
मुंबई, 

२९. सर व्यवस्थापक, (महा.) भारतीय अन्न महामंडळ,५ वा माळा, राजेंद्र नगर, दत्तपाडा रोड, बोरीवली 
पूर्व मुंबई-४०० ०६६. 

३०.महासंचाळक, माहिती व जन संपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती ), 

३१. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजळला,विधान भवन,मुंबई. (१०प्रती) 

३२. मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, ( प्रत्येकी ५ प्रती ), 

33. सर्व विधानपरिषद सदस्य व विधानसभा सदस्य 

३४. निवडनस्ती (नापु-२९). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४ (अर्था/२०१९-२०/प्र.क्र. १५९ 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४ (अर्थ//२०१९-२०/प्र.क्र. १५९ 


दिनांक ०७ फेब्रुवारी, २०२०. 


अनु.क्र. जिल्हा/ महानगरपालिका वितरीत करण्यात आलेले अनुदान रुपये 

ie रायगड-अलिबाग १४,४०,००० 
2. रत्नागिरी १०,८०,००० 
३. सिंधुदुर्ग ५,४०,००० 
PS ४. | नाशिक ३६,००,००० 
षु. धुळे १०,८०,००० 
६. नंदुरबार १०,८०,००० 
| ७. | जळगाव २५,२०,००० 
८ अहमदनगर २५,२०,००० 
९. अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे ५४,००,००० 
po ae | सातारा १८,००,००० 
शि त सांगली १६,२०,००० 
१२. | अन्नधान्य वितरण अधिकारी, सोलापूर २५,२०,००० 
१३. । कोल्हापूर २१,६०,००० 
चिं. औरंगाबाद १८,००,००० 
१५. जालना १०,८०,००० 
१६. परभणी १०,८०,००० 
| १७. | हिंगोली ७,२०,००० 
१८. । बीड १४,४०,००० 
१९. नांदेड १८,००,००० 
२०. उस्मानाबाद ९,००,००० 
२१. | लातूर १४,४०,००० 
२२. | बुलढाणा १४,४०,००० 
२३. अकोला १०,८०,००० 
२४. वाशिम १०,८०,००० 
२५. । अमरावती १८,००,००० 
२६. | यतवमाळ १६,२०,००० 
२७. वर्धा ७,२०,००० 
२८. । अन्नधान्य वितरण अधिकारी, नागपूर २७,००,००० 
२९. भंडारा ७,२०,००० 
३०. गोंदिया ७,२०,००० 
३१. । चंद्रपूर १२, ६०,००० 
३२. गडचिरोली ५,४०,००० 
३३. | मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्र १,१८,८०,००० 

(मुंबई हहर अ व ई परिमंडळ) 

(मुंबई उपनगर ग, ड व ई परिमंडळ) 

फ परिमंडळ, ठाणे (ठाणे, भिवंडी, कल्याण, बेलापूर, 

मिरा-भायंदर, उल्हासनगर) 
३४. पालघर १६,२०,००० 

एकूण ६,४८,००,००० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


